महाराष्ट्र शासन 


अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ 
अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्र. अपाम २०१८/प्र.क्र.१५ (भाग-१)/ रोस्वरो -१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा :- रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग शा.नि. क्र. अमामं १९९८/प्र.क्र.3६३/ रोस्वरो-१, 
दि. २७.११.१९९८. 


प्रस्तावना- 


राज्यातील आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांना रोजगार व स्वंयरोजगाराच्या 
संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कंपनी अधिनियम, १९५६ अंतर्गत दि. २७.११.१९९८ अन्वये अण्णासाहेब पाटील 
आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. महामंडळाच्या संस्थापन समयळलेख आणि 
संस्थापन नियमातील नियम ८२ (३) मधील तरतूदीनुसार महामंडळाच्या अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करणे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय - 
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या अशासकीय सदस्यपदी खालीलप्रमाणे नियुक्त्या 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अशासकीय सदस्याचे नांव पत्ता 

चिं श्री. महेंद्र काशिनाथ शिर्के, भारती विद्यापीठाच्या मागे, एम. टी. कॉलोनी, 
कोल्हापूर 

२ श्री. प्रशांत लक्ष्मणराव भगरे, अक्कलकोट (सोलापूर) 

३ श्री. राजेंद्र म्हस्के बीड 

४ श्री. खंडेराव शंकरराव जगताप इनामदार, रा. वरकुटे-मळवडी ता. माण जि. सातारा 

५  ।सौ. आसावरी मोहित देशमुख रा. अंबाझरी, हिलटॉप, नागपूर 

६ श्री. तुषार केलास जगताप फ्लॅट नं. ३३, ७ वा मजला, निशिंगधा इन्कल्यू 
सोसायटी, पीव्हीजी कॉलेज समोर, रिलायन्स 
पेट्रोळपंपामागे, दिंडोरी रोड, पंचवटी, नाशिक 

७ | ST. अशोक sited, अकोला 

८ | att. श्रीमंत जाधव लातूर 

९ अँड वैशाली लोंढे लातूर 


२. तसेचश्री. धनंजय राजाराम जाधव, पुणे यांची "विशेष निमंत्रित " म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


३. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्या., मुंबई च्या संस्थापन समयलेख आणि संस्थापन 
नियम ८२(३) अन्वये, सदर अशासकीय सदस्य व विशेष निमंत्रित यांची नियुक्‍ती तीन वर्ष किंवा पुढील आदेझापर्यंत 


राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपाम २०१८/प्र.क्र.१५ (भाग-१)/ रोस्वरो -9 


४. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ मर्या., मुंबई च्या अशासकीय सदस्यांना वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: शासाउ १०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा. उ. दिनांक १३ मार्च, २०१२ सोबतच्या जोडपत्र-३ मधील देय 
असलेल्या सेवा सुविधा अनुज्ञेय होतील. 


प्‌. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१९०९२०१५३०१९२००३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Suvarna Siddharth Kharat 


Date: 2019.09.20 15:27:12 +05'30' 


(डॉ. सुवर्णा सि. खरात) 
शासनाच्या सह सचिव 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा / विधानपरिषद ), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा. सर्व मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

५. *सर्व संबंधित अशासकीय सदस्य व feats निमंत्रित 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, मुंबई 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र१ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई 

८. महालेखापाल, AERTS (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ), नागपूर. 

९. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

१०. मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 

११. आयुक्‍त, कौशल्य विकास व रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई. 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४. उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई 

१५. निवडनस्ती (रोस्वरो -१). 


* अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


